पूरक निवडसूची सन 209¢-2020 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (Pare या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-०११७/प्र.क्र.३०(भाग-४)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-१६ एप्रिल, २०२१. 


शासन आदेश :- 


“पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःठास्त्र” या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२०२० च्या पूरक निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या “नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातीळ खालील अधिकाऱ्यांना “पोळीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निःदास्त्र” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या 
प्रवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून, खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचे ठिकाण पदोन्नतीनंतरचे 
नियुक्तीचे ठिकाण 
बि श्री. शहाजी नागनाथ पोलीस निरीक्षक, नाशिक । अपर पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा 
नरसुडे ग्रामीण पदोन्नतीने), गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, पुणे 
२. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष 


अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांस नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


g. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते 
विचारात घेऊन उक्त SHIT पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११७/प्र.क्र.३०(भाग-४)/पोल-१(अ) 


षु. 


उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या SHA, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, 


त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


द. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४१६२०२२१९४५२९ असा आहे. हा 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
G Al KW A D Sia oc HOME DEPARTMENT, 


bfcb1894c4c597¢c944f19a89f474e7b98a7 08cc03eb46cd241a60 


\donym=98ES 19306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 


KAI LAS A RJ U N on 47D160717AE29C20266185275DAB9BACFAESBB93BE65AI785 
3145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 
Date: 2021.04.16 20:27:19 +05'30° 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

द्‌, 


अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


१०.अपर पोळीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११.पोलीस आयुक्त, नाशिक/ पुणे, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/पुणे 

१३.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४.निवडनस्ती पोल-१अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


